RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31732 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - अ 


वर्ष ४, अंक १२ ] गुरुवार ते बुधवार , जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६ , शके १ ९ ४० [ पृष्ठे २किंमत : रुपये ९ .०० ] 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १४ जून २०१८ 

अधिसूचना 
भारताचे संविधान . 

क्रमांक संकीर्ण-२३१७ / प्र.क्र . १८ / का -१७.- भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून महाराष्ट्राचे राज्यपाल याद्वारे , महाराष्ट्र शासनाच्या दुय्यम मंत्रालयीन सेवा (कक्ष अधिकारी) विभागीय परीक्षानियम , १९ ७७ यामध्ये 
आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम तयार करीत आहेत, ते असे : 

१ . 

या नियमांना महाराष्ट्र शासनाच्या दुय्यम मंत्रालयीन सेवा (कक्ष अधिकारी) विभागीय परीक्षा ( सुधारणा ) नियम , २०१८ 
असे म्हणावे. 

महाराष्ट्र शासनाच्या दय्यम मंत्रालयीन सेवा (कक्ष अधिकारी) विभागीय परीक्षानियम. १९ ७७ ( यात यानंतर ज्यांचा निर्देश 
" मख्य नियम " असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम ११ मधील परिशिष्ट " अ " मध्ये प्रश्नपत्रिका क्रमांक ४ समोर " विषय " हे 
शीर्षक असणाऱ्या रकान्यामध्ये उपनोंद क्रमांक ( इ) आणि ( फ ) ऐवजी खालीलप्रमाणे उपनोंदी समाविष्ट करण्यात येतील. त्या अशा 
" ( इ ) अर्थसंकल्पीय अंदाज नियत वाटप व्यवस्थापन पद्धती ( बीइएएमएस ) 

४० गण 
( फ ) राज्य योजना. जिल्हा योजना. महाराष्ट नियोजन 

[ ( ड ). ( फ ) आणि ( ग ) 
योजना माहिती व्यवस्थापन पद्धती ( एमपीएसआयएमएस ) 

विषयांकरिता ] 
( ग) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ व महाराष्ट्राचे आपत्ती व्यवस्थापन धोरण , 

( पस्तके आणि टिप्पण्यांशिवाय) " 
मुख्य 

नियमांमधील परिशिष्ट - " अ " मध्ये प्रश्नपत्रिका क्रमांक ५ समोर “विषय " हे शीर्षक असणाऱ्या रकान्यामध्ये उप नोंद 
क्रमांक (ई) ऐवजी खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येईल, 

"(ई)(i) वर्गीकृत माहिती व कागदपत्रे याबाबतची खबरदारी आणि मांडणी याबाबतचेनियम. 
( ii ) महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम , २००५. " 


३ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सीताराम कुंटे, 
शासनाचे अपर मुख्य सचिव . 


भाग चार - अ -१ 


( १) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, जून २१-२७, २०१८ / ज्येष्ठ ३१ - आषाढ ६, शके १९ ४० 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , 

Mumbai 400 032, dated the 14th June 2018 


NOTIFICATION 
CONSTITUTION OF INDIA . 

No. MIS - 2317 /CR - 18 /17. - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the 
Constitution of India , the Governor ofMaharashtra is hereby pleased to make the following rules further to 
amend the Maharashtra Government Subordinated Mantralaya Service (Section Officers ) Departmental 
Examination and Training Rules, 1977 , namely — 

1. These rules may be called the Maharashtra Government Subordinate Mantralaya 
Service (Section Officers )DepartmentalExamination (Amendment) Rules , 2018 . 

2. In the Maharashtra Government Subordinated Mantralaya Service ( Section Officers ) 
Departmental Examination and Training Rules , 1977 , (Hereinafter referred to as " the Principle 
Rules" ) in APPENDIX " A " under rule 11 against paper no . 4 , in the column under heading 
"Subject” and “ Total Marks ”, sub entries ( e ) and (f ) shall be deleted and the following sub 
entries shallbe inserted , namely — 
" ( e) Budget Estimation Allocation Management Systems 

40 Marks 
(BEAMS) 

[for subjects in 

(e ), (f) and (g )] 
( f) State Schemes , District Schemes , Maharashtra Plan 

Scheme Information Management System (MPSIMS) 


( 9 ) The DisasterManagement Act, 2005 and Maharashtra Disaster 

Management Policy 


(Without Books and Notes )” 


3. For APPENDIX “ A ” of the Principal Rules against paper no . 5 , in the column under heading 

" Subject", sub entry ( e ) shall be substituted by the following sub entry : 
“ (e ) (i) Rules for the treatment and safeguarding of classified information and papers. 

(ii) Maharashtra Public Record Act, 2005 ". 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


SITARAM KUNTE , 
Add. Chief Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR 
SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


